शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासून राज्यातील विद्यमान 
पदवी औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या विनाअनुदानित 
संस्थेत सध्या सुरू असलेल्या पदविका अभ्यासक्रमाची 
प्रवेश क्षमता कमी करण्यास फार्मसी कौंसिळ ऑफ 
इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या परवानगीस अनुसरुन शासन 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. मान्यता-२०२०/(प्र.क्र.६५/२०)/तांशि-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २० ऑगस्ट, २०२०. 


संदर्भ :-१) संचालक, तंत्रशिक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्रमांक १०/ 
एनजीपी/ पीसीआय/२०२०/४५३, दिनांक २७/०७/२०२०. 
प्रस्तावना: 


शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासून राज्यातील विद्यमान पदवी औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या 
विनाअनुदानित संस्थेत सध्या सुरू असलेल्या पदविका अभ्यासक्रमाची प्रवेशा क्षमता कमी करण्यास 
फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या परवानगीस अनुसरुन शासन मान्यता देणेबाबतचा 
प्रस्ताव संचाळक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी त्यांचे संदर्भाधिन पत्रान्वये 
शासनास सादर केलेला आहे. सदर प्रस्तावाचे अनुषंगाने शासन मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 


फार्मसी कौन्सिळ ऑफ इंडीया, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन सोबत जोडलेल्या 
Annexture A, मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे विद्यमान पदवी औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या कायम 
विनाअनुदानित संस्थेत सध्या सुरू असलेल्या पदविका अभ्यासक्रमाची Waar क्षमता शैक्षणिक वर्ष २०२०- 
२१ पासून कमी करण्यास खालील अटी व शतींच्या अधीन राहून शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


१. सदर मंजूरी कायम विना अनुदान तत्वावर राहील. 

२. प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद/ फार्मसी कौन्सिळ ऑफ इंडीया, नवी दिल्ली 
यांनी विहित केलेल्या तसेच दिनांक २१ मे, १९८३ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटींची 
पूर्तता करणे संबंधित संस्थेस बंधनकारक राहील. सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेची प्रवेश क्षमता 
विवरणपत्रातील त्यांच्या नावासमोर नमूद केल्याप्रमाणे मर्यादित राहील. 

३. शासनाने विहित केलेल्या तसेच अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद/ फार्मसी कौन्सिळ ऑफ 
इंडीया, नवी दिल्ली यांनी विहित केलेल्या सर्व अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबत संस्थेस करारनामा 
करावा लागेल. तसेच संबंधित कागदपत्रांची आणि औपचारिक बाबींची पूर्तता संचालक, तंत्र 
शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्या संमतीने समाधानकारकरित्या करण्यात येईल. 

४. संबंधित संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडे आवश्‍यक ते प्रक्रिया शुल्क 
व संचीत ठेव संयुक्‍त खात्यात भरुन इतर HISAR बाबींची पूर्तता करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२०/(प्र.क्र.६५/२०)/तांशि-५ 


५. सदर व्यावसायीक पदविका अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित 
अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश नियमानुसार /पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 

६. शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संबंधित संस्थांनी 
आकारल्यास त्या संस्थांवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन (प्रोहिबिशान ऑफ कॅपिटेशन 
फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 

७. संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी शासन 
नियमाप्रमाणे नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते देण्यात यावेत. तसेच शिक्षकवृंद 
व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इत्यादीबाबत तसेच विद्यार्थ्याकडून शासनाकडे तक्रारी 
आल्यास संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात येईल. 

८. संस्थेतील ग्रंथालयास आवश्‍यक ती पुस्तके, नियतकालिके अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण 
परिषदेच्या मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा पुरेपूर 
उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्‍यक आहे. तसेच 
विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या मानकाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सोयीसुविधा 
(उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक आहे. 

९. सदर संस्था, संचालक, तंत्रशिक्षण यांच्या नियंत्रणाखाली राहिल व संबंधित अभ्यासक्रमांच्या 
परीक्षा महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, वांद्रे, मुंबई यांच्याकडून घेतल्या जातील. 

qo. XT संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देडा व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ rT अक्ट, १९९९ 
यांची कठोरपणे अंमलबजावणी करणे आव्यक राहील. 

११.याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई व 
संबंधित विद्यापीठ यांनी घालून दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती लागू राहतील. 

१२.ज्या संस्थांनी संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे प्रोसेसिंग फी, नोंदणी शुल्क अदा 
केलेली नाही, त्या संस्थांकडून संचालकांनी अंतीम मान्यता देण्यापूर्वी ती वसूल करावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००८२०११५६०९५४०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Anil Raghunath या यती 
Katkar = eight ; 
(अ. र. काटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. संचालक, तंत्रशिक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
२. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई, 
३. सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद (संचालक, तंत्र शिक्षण 
यांच्यामार्फत) 
४. संबंधित विद्यापीठांचे कुलसचिव, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२०/(प्र.क्र.६५/२०)/तांशि-५ 


& 
5, 
. अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा 


१३. 


संबंधित संस्था, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 


मजला, चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१, 


. फार्मसी काऊन्सिल ऑफ इंडिया, कम्बाइन्ड काऊन्सिल्स्‌ बिल्डिंग, कोटला रोड, 


एजवान-इ-गालिब मार्ग, नवी दिल्ली-११० ००२, 


. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक, भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय 


(शिक्षणभाग), नवी दिल्ली, 


, विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, 


इंडस्ट्रियल इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई, 
निवड नस्ती/तांशि-५. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


Sr. No. 


1 


DTE 
Code 


2539 


PCI Code 


PCI-2976 


Institute Name 


RAJESH BHAIYYA 
TOPE COLLEGE OF 


PHARMACY 


शासन निर्णय क्रमांक मान्यता-2020/(प्र.क्र.65/20)/तांशि-5, दिनांक 20 ऑगस्ट, 2020 सोबतचे 


Annexure A 


List of D. Pharmacy Course - Decrease in Intake approved by PCI for A.Y. 2020-21 


Institute Address | Institutio 
n Type 


GAT NO. 179, NIPANI, |AURANG |Unaided - 


BHALEGAON, ABAD Private 
AURANGABAD 


ian nstitute 
Status 2 


Non- 


Autonomous 


ial nstitute 
Status 3 


Program a Name of Intake Intake | Variation 
Course Approved| approved 
for 2019-| by PCI AY 
20 2020-21 


PHARMACY |DIPLOMA [PHARMACY 


a emark 


Decrease 
in Intake 


1of1 


